RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg. No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक १० ९ ] 


गुरूवार , नोव्हेंबर २३, २०१७/ अग्रहायण २, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १८२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
विस्थापित व्यक्ती ( नुकसानभरपाई व पुनर्वसन ) अधिनियम, १९५४. 

क्रमांक ईव्हीपी. २०१६ / प्र.क्र . १०२/र- ६. – भारत सरकार , कामगार व पुनर्वसन मंत्रालय ( पुनर्वसन विभाग ), मुख्य जमाबंदी आयुक्त 
कार्यालय, अधिसूचना क्रमांक १( ४२ )/ विशेष कक्ष / सीएससी / ७१, दिनांक ८ डिसेंबर १९ ७१ व सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम , १८ ९ ७ 
( १८ ९ ७ चा १० ) याचे कलम ६ याद्वारे महाराष्ट्र शासनास अधिकार प्रदान करण्यात येत असल्याने, महाराष्ट्र शासन, विस्थापित व्यक्ती 
( नुकसानभरपाई व पुनर्वसन ) अधिनियम, १९ ५४ (१९ ५४ चा ४४ ) याच्या कलम १६ च्या पोट -कलम ( २ ) च्या खंड ( क ) याद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्रमांक एचएस. १० ९ ३/ १९ ५ / प्र.क्र . २४/ र-६, 
दिनांक १६ जून २००१ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 
उक्त अधिसूचनेतील खंड ( एक ), ( दोन ) व (तीन ) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येतील : 

“ ( एक ) उल्हासनगर वसाहत व कोपरी वसाहतीच्या हद्दीतील क्षेत्राकरिता उप विभागीय अधिकारी, उल्हासनगर ; 
( दोन ) मुंबई शहर जिल्ह्याच्या हद्दीतील क्षेत्राकरिता तहसीलदार ( जमीन महसूल वसुली), जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर ; 
( तीन) मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या हद्दीतील क्षेत्राकरिता तहसीलदार , कुर्ला ; आणि 

( चार ) उर्वरित राज्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रत्येक तहसीलदाराची त्याच्या संबंधित अधिकारितेमध्ये स्थित असलेल्या आणि 
नुकसानभरपाई संकोषाचा भाग असणाऱ्या जमिनींच्या व मालमत्तांच्या बाबतीत उक्त कलम १६ च्या पोट - कलम (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या 
प्रयोजनार्थ व्यवस्थापकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . मात्र, कोणत्याही व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्याला कोणत्याही विस्थापित 
व्यक्तीला एकतर संकोषातील कोणत्याही मालमत्तेचे हस्तांतरण करून किंवा अन्यथा नुकसानभरपाईचे प्रदान करण्यास आणि त्याचे 
पुनर्वसन करण्यास बाधा पोहोचविणाऱ्या कोणत्याही प्रकरणासंदर्भात उक्त कलम १६ खालील अधिकार वापरता येणार नाहीत आणि 
महाराष्ट्र राज्यातील नुकसानभरपाई संकोषातील जमिनी व मालमत्ता, १ ऑगस्ट १९ ७१ पूर्वी दिलेल्या नसल्यास त्या वगळता अन्य बाबतीत 
नुकसानभरपाई संकोषातून प्रदान करण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही . " 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


मेधा गाडगीळ , 
शासनाच्या अपर मुख्य सचिव . 


भाग चार - अ - १८२-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, नोव्हेंबर २३, २०१७ / अग्रहायण २, शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 23rd November 2017 


NOTIFICATION 


DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION ) ACT , 1954 . 


No. EVP . 2016 /C.R . 102 / R -6. - In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of sub - section 
( 2 ) of section 16 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation ) Act, 1954 ( 44 of 1954 ) , 
being powers delegated to the Government ofMaharashtra by the Government of India , Ministry of 
Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation ), Office of the Chief Settlement 
Commissioner Notification No. 1 (42 )/ Spl. Cell /CSC /71, dated the 8th December 1971 , read with 
section 6 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ), the Government ofMaharashtra hereby 
amends the Government Notification , Revenue and Forests Department No. HS . 1093 / 195 /CR - 24 / 
R -6 , dated the 16th June 2001, as follows, namely : 


In the said notification , for clauses (i), ( ii) and ( iii ), the following shall be substituted , namely : 


" (i) Sub - Divisional Officer , Ulhasnagar for the area within the limits of the Ulhasnagar 
Township and Kopri Colony ; 


(ii) Tahsildar (Land Revenue Recovery ), Office of the Collector , Mumbai City District for 
the area within the limits of the Mumbai City District ; 


(iii) Tahsildar , Kurla for the area within the limits of the Mumbai Suburban District; and 


( iv ) Every Tahsildar for every Taluka in the rest of the State to be the Managing Officer 
for the purposes referred to in sub - section ( 1) of the said section 16 in respect of the lands and 
properties situated within his respective jurisdiction , and forming part of the compensation 
pool, subject to the condition that the powers under the said section 16 shall not be exercised in 
respect of any matter affecting the payment of compensation and rehabilitation grant to any 
displaced persons either by way of transfer of any pool property or otherwise, and that no 
Managing Officer shall take any steps for the disposal of compensation pool excepting the lands 
and properties of compensation pool within the State of Maharashtra as were not disposed of 
before the 1st August 1971." 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MEDHA GADGIL , 
Additional Chief Secretary to Government . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, नोव्हेंबर २३, २०१७/ अग्रहायण २, शके १९ ३९ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ 

अधिसूचना 


~ 


विस्थापित व्यक्ती ( नुकसानभरपाई व पुनर्वसन ) अधिनियम, १ ९ ५४ . 

क्रमांक ईव्हीपी . २०१६ /प्र.क्र .१०२/ र- ६. - भारत सरकार, कामगार व पुनर्वसन मंत्रालय ( पुनर्वसन विभाग), मुख्य जमाबंदी आयुक्त 
कार्यालय, अधिसूचना क्रमांक १ ( ४२)/विशेष कक्ष/ सीएससी / ७१, दिनांक ८ डिसेंबर १९ ७१ व सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम , १८ ९ ७ ( १८ ९ ७ 
चा १० ) याचे कलम ६ याद्वारे महाराष्ट्र शासनास अधिकार प्रदान करण्यात येत असल्याने, महाराष्ट्र शासन , विस्थापित व्यक्ती ( नुकसानभरपाई 
व पुनर्वसन ) अधिनियम , १९ ५४ (१ ९ ५४ चा ४४ ) याच्या कलम ३ च्या पोट- कलम १, याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या केंद्र सरकारच्या 
अधिकारांचा वापर करून शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एचएस . १०७७/२०२४५१( अ )/ आर- ९, दिनांक ७ जुलै १ ९ ७८ 
यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 

करीत आहे : 
उक्त अधिसूचनेतील खंड ( एक ) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 

( एक ) उपायुक्त ( पुनर्वसन ), विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोकण विभाग , कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर , नवी मुंबई , जिल्हा 
ठाणे ४०० ६१४ हे, उक्त अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये जमाबंदी आयुक्तांना नेमून दिलेली कार्ये पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ, संपूर्ण महाराष्ट्र 
राज्याचे जमाबंदी आयुक्त असतील . 


. 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मेधा गाडगीळ , 
शासनाच्या अपर मुख्य सचिव. 


भाग चार - अ - १८२-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, नोव्हेंबर २३, २०१७ / अग्रहायण २, शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 23rd November 2017 


NOTIFICATION 


DISPLACED PERSONS (COMPENSATION AND REHABILITATION ) ACT , 1954 . 


No. EVP . 2016 / C.R.102/R -6. - In exercise of the powers of the CentralGovernment under sub 
section ( 1) of section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation ) Act, 1954 (44 of 
1954 ), being powers delegated to the Government of Maharashtra by the Government of India , 
Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation ), Office of the Chief Settlement 
Commissioner Notification , No. 1 (42 )/Spl. Cell/CSC /71, dated the 8th December 1971 , read with 
section 6 of the General Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897) , the Government of Maharashtra hereby 
amends the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. HS . 1077/202451( a )/ 
R.9 , dated 7th July 1978 , as follows, namely 


- 


In the said notification , for clause (i), the following clause shall be substituted , namely : 


C 


(i) The Deputy Commissioner (Rehabilitation ), Office of the Divisional Commissioner, 
Konkan Division , Konkan Bhavan , C.B.D Belapur , NaviMumbai, District Thane 400 614 , to be 
the Settlement Commissioner for the purpose of performing functions assigned to the Settlement 
Commissioner by or under the said Act , in the whole of the State of Maharashtra ” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MEDHA GADGIL , 
Additional Chief Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, नोव्हेंबर २३, २०१७/ अग्रहायण २, शके १९ ३९ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ . 


अधिसूचना 


. 


निर्वासित मालमत्ता प्रशासन अधिनियम , १ ९ ५० . 
क्रमांक ईव्हीपी . २०१६ / प्र.क्र . १०२ / र-६. -भारत सरकार, कामगार व पुनर्वसन मंत्रालय ( पुनर्वसन विभाग) , मुख्य 

जमाबंदी 

आयुक्त 
कार्यालय , अधिसूचना क्रमांक १( ४२) /विशेष कक्ष / सीएससी / ७१, दिनांक १७ डिसेंबर १९ ७१ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ अधिकार प्रदान 
करणारी अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ), तसेच सर्वसाधारण वाक्खंड अधिनियम, १८९ ७ (१८ ९ ७ चा १० ) चे कलम ६ याद्वारे महाराष्ट्र 
शासनास अधिकार प्रदान करण्यात येत असल्याने, महाराष्ट्र शासन,निर्वासित मालमत्तेचे प्रशासन अधिनियम, १९ ५० (१९ ५० चा ३१) (यात यापुढे 
ज्याचा “ उक्त अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे ) त्याच्या कलम ६ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
केंद्र सरकारच्या अधिकारांचा वापर करून , शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक एचएस १०७७/२०२४५१ ( ब) / आर- ९, 
दिनांक ७ जुलै १९ ७८ यामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेतील खंड ( १) ऐवजी पुढील खंड दाखल करण्यात येईल 

“( एक ) विस्थापित व्यक्ती ( नुकसानभरपाई व पुनर्वसन ) अधिनियम, १९ ५४ (१९ ५४ चा ४४ ) या अन्वये जमाबंदी आयुक्त म्हणून नियुक्त 
केलेले, उपायुक्त ( पुनर्वसन ), विभागीय आयुक्त कार्यालय , कोकण विभाग, कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर , नवी मुंबई , जिल्हा ठाणे ४०० ६१४ 

महाराष्ट्र राज्यांतर्गत प्रत्यायोजन अधिसूचनेत विनिर्दिष्ट केलेल्या निर्वासित मालमत्तेबाबत उक्त अधिनियमाद्वारे किंवा त्यान्वये परिरक्षकावर 
लादलेली कर्तव्य पार पाडण्यासाठी निर्वासित मालमत्तेचे, परिरक्षक असतील . 


हे 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मेधा गाडगीळ , 
शासनाच्या अपर मुख्य 

सचिव . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, नोव्हेंबर २३, २०१७/ अग्रहायण २, शके १९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 23rd November 2017. 


NOTIFICATION 


ADMINISTRATION OF EVACUEE PROPERTY ACT, 1950 . 


No. EVP - 2016 /C.R . 102 /R -6. — In exercise of the powers of the Central Government under sub 
section ( 1 ) of section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 ( 31 of 1950 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ) being the powers delegated to the Government of Maharashtra by the 
Government of India , Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation ), Office 
of the Chief Settlement Commissioner Notification No. 1 (42 ) Spl. Cell/CSC /71, dated the 17th 
December 1971 (hereinafter referred to as “ the delegating notification ” ) , read with section 6 of the 
General Clauses Act , 1897 ( 10 of 1897) , the Government of Maharashtra hereby amends the 
Government Notification , Revenue and Forests Department , No. HS 1077/202451(b )/R.9 , dated the 
7th July 1978 as follows, namely : 


In the said notification , for clause (i), the following shall be substituted , namely : 


66 


(i) Deputy Commissioner (Rehabilitation ), Office of the Divisional Commissioner , Konkan 
Division , Konkan Bhavan , C.B.D Belapur, Navi Mumbai, District Thane , 400 614 , appointed as the 
Settlement Commissioner under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation ) Act , 
1954 (44 of 1954 ), to be the Custodian of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties 
imposed on the Custodian by or under the said Act , in respect of the Evacuee Properties specified in 
the delegating notification , within the State of Maharashtra .” . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


MEDHA GADGIL , 


Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


